अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील 
मुलामुलींना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजना सन २०२०-२१ साठी उर्वरीत २१ 
विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, 
दिनांक २७ जून, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, 
दिनांक १ जुले, २०१७ 
३) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, 
दिनांक ३० जुन, २०१८ 
8) शासन निर्णय क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.६५/शिक्षण-१,दिनांक २४.९.२०२० 
५) शासन निर्णय क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३ /शिक्षण-१,दिनांक २९.९.२०२० 
६) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/परदेश शिष्यवृत्ती/२०२०-२१/ 


निवड समिती /का-४ ई/१०३९, दिनांक ०९.१०.२०२० 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी 
मिळावी याकरीता सन २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. सदर योजनेच्या 
नियमावलीमध्ये कालानुरुप वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या असुन, संदर्भीय दिनांक २७ 
जून,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेची सुधारीत नियमावली विहीत करण्यात आलेली 
आहे. 
२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 
३०० क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगच्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा एकूण 
७५ विद्यार्थ्यांपैफी निवड समितीने पात्र ठरविलेल्या एकूण ५४ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यास 
उपरोक्त शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. आता, निवड समितीने दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरीत रिक्‍त राहणाऱ्या २१ जागा ह्या शासन निर्णय 
दिनांक २७.६.२०१७ मधील परिच्छेद (त-१) मधील तरतूदीनुसार उभ्या किंवा आडव्या 
आंतरपरिवर्तनाने त्या त्या प्रमाणात भरण्यास मान्यता दिलेली असुन, त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत संदर्भीय दिनांक २७ जुन, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीने शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार निवड केलेल्या प्रपत्र- “अ-१”, “अ-२”, “अ-३”,अ-४ आणी 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


“ब-१” व “ब-२” मधील एकूण २१ विद्यार्थ्यांना संबंधित परदेशातील विद्यापीठातील उच्च 
शिक्षणासाठी या शासन निर्णयान्वये शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. परदेश शिष्यवृत्ती साठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती प्रदान 
करण्यासाठी आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या 
विद्यार्थ्यांकडुन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेली हमीपत्रे घेवुन तसेच विद्यार्थ्यांची मुळ 
कागदपत्रांची तपासणी करुनच संबंधित विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची कार्यवाही 
करावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयात नमूद अभ्यासक्रम व कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण चालु असल्याच्या कालावधीत एखाद्या 
विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट होत असल्यास, त्यानुसार देय शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्याचे अधिकार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


३. ज्याविद्यार्थ्यांना शासनामार्फत परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे 
शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (8001)) लिहून 
घेणे बंधनकारक राहील. 

४. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांने परदेशातील पदृव्युत्तर पदवी 
किंवा पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही 
परिस्थितीत विद्यार्थ्यास मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 

५. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी ज्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते 
ठिकाण वा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्याकडुन शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम संपूर्णत: वसूल करण्यात येईल. 

६. (अ) शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ज्या 
विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षाची अथवा ज्यांना द्वितीय वर्षाची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्यांना त्या 
वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्कम आयुक्‍त, समाजकल्याण 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त करुन 
घेऊन, शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित 
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावी. 

(ब) त्या नंतरच्या वर्षाचे सत्रनिहाय शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च 
याबाबत विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती, उपस्थिती आणि विद्यार्थ्याचा समाधानकारक शैक्षणिक 
प्रगती अहवाल प्राप्त करुन त्यानुसार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी शासन 
निर्णयाप्रमाणे संबंधित वर्षाची अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम वरील परिच्छेद ६ (अ) नुसार अदा 
करावी. 


७. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७, शिक्षण, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (वि.घ.यो.), (०४) (२३), विदेशात 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


विशेष अध्ययन करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, 
(२२२५ ३८३ २), ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून त्या अंतर्गत चालू 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्त, 
समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


G आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना 
शासन निर्णय क्रमांक इबीसी-२०१७ /प्र.क्र.२८८ /शिक्षण-१, दिनांक २७ जून, २०१७, शासन 
शुध्दीपत्रक क्रमांक इबीसी-२०१७ /प्र.क्र.२८८ /शिक्षण-१, दिनांक १ जुले, २०१७ व शासन निर्णय 
क्रमांक इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, दिनांक ३० जुन, २०१८ मधील अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०११०५१८१०२९११२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHWINI BHIMRAO 2: 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

९. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

१३. संबंधीत विद्यार्थी (समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 

१४. उपसचिव (अर्थसंकल्प)/(विघयो), सा.न्या.व वि.स.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१५. सहसचिव/अवर सचिव (शिक्षण-१), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१६. निवडनस्ती (का.शिक्षण-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०२० चे सहपत्र) 


सन २०२०-२१ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना परदेश शिष्यवृत्ती -निवड यादी 


प्रपत्र-अ-१ 
पदव्युत्तर पदवी - विधी (PG - Law) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
esa 2 3 ७२७. 4 & SSS ८ 
शि असंग राहूल University of UK 8 PG Post Graduation In ०२ वर्षे 
वानखेडे Oxford Law 
प्रपत्र-अ-२ 
पदव्युत्तर पदवी - अभियांत्रीकी (PG - Engg) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World क्र्म विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
ex 2 3 ieee a 4 & =e ८ 
२ कसबे अजय University of UK २७ PG Msc Reliability Engg | १ वर्ष 
शिवाजी Manchester and aseet 
management 
3> अनिरूध्द University of Australia 63 PG Master In ०२ वर्ष 
दिलीप अर्थशी New Information 
southwales Technology 
(UNSW sydney) 
४. । अभिजीत प्रमोद | University of Australia | ४३ PG Mechanical Engg ०२ वर्ष 
मेश्राम New 
southwales 
(UNSW sydney 
५. | कल्याणी University of Australia | ४७ PG Master of २१ महीने 
विनायक Queensland Biotechnology 
गायकवाड Research Extensive 
६. | दिपक गौतम University of Australia | ४७ PG Master of Engg. ०२ वर्ष 
उरमोडे Queensland Science 
(Management) 
७. । सत्यजीत University of Australia | ४७ PG Master of Engg. २१ महीने 
नामदेव कांबळे | Queensland Science 
(Management) 
प्रपत्र-अ-३ 
पदव्युत्तर पदवी - विज्ञान (PG - Science) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव । पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव । Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
शिश २ ३ Ene 4 & = ae ८ 
८ ओम Kings College | UK 33 PG Data Science Msc १५ महीने 
उदयकुमार London extanded 
शिखरे 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


९ चक्षुपाल केलास | University of Australia | ३८ PG Master of foodand | 249 
वानखेडे Melborne packing Innovation 
| सचिन बाबुराव | University of Australia | ३८ PG Master of foodand | 22 महीने 
कांबळे Melborne packing Innovation 
दि १ | दिझा शिरिष University of Australia | ३८ PG Master in २२ महीने 
चंदनशिवे Melborne environment (उर्वरीत 
कालावधी) 
१२ । कल्पेश देवेद्र University of Australia | ३८ PG Master of ०२ वर्ष 
बोरकर Melborne Biomedical Science 
१३ | अस्मिता मुकुंद | UniversityOf | Australia | ४२ PG Master of ०२ वर्षे 
त्र्यंबके Sydney Architecture Science 
१४ श्रध्दा सदाशिव University of Australia 39 PG Master oF bio- ०२ वर्ष 
भोळे Queensland technology 
१५ | प्रशिक जालींदर | University Of Australia | ४७ PG Master in Food १.५वर्ष 
इंगळे Queensland Science And Tech 
प्रपत्र-अ-४ 
पदव्युत्तर पदवी - वाणीज्य (PG -Commerce) 
a. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
[J २ 3 Se षु ६ फा उसका ८ 
१६ | शेखर बाळू University Of | Australia | ४२ PG Master of २ वर्ष 
पगारे Sydney commerce 
(Extension) 
प्रपत्र-ब-१ 
पीएचडी - विज्ञान (PhD - Science) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव | wear घेतलेल्य विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Es 2 3 zai 4 & a ee ८ 
१७ | रोहन विजय University of Denmark | <9 PhD PHd programme At | ३ वर्ष 
पाटील Copenhegan Department of 
Geoscience and 
natural Resource 
management 
१८ पवार नितीन KIT Karlsuha Germany १२४ Phd Phd molecular cell ०४ वर्ष 
दत्तात्रय institute Of Biology (plant 
technology science 
१९ आकाडा चंद्रहास | Queens UK १७३ Phd Phd Pharmacy ०४ ay 
BUHL University 
belfast 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


प्रपत्र-ब-२ 
पीएचडी- अभियांत्रीकी (PhD - Engineering) 
a. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World क्र्म विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
esa 2 3 ieee) 4 & [= Saat ८ 

२० | अक्षय अनील Cardiff UK १५४ PhD Doctor of philosophy | ४ वर्ष 

सातपुते University 
२१ | लखन बापू University of Australia | 292 PHD | Doctor Of Philosophy | ०४ वर्ष 

कोठावळे Wollongong (Intigrated) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


